राज्य पोलीस सेवेतील पोळीस उप अधीक्षक / 
सहायक पोलीस आयुक्‍त, मोटार परिवहन या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१८/प्र.क्र.१५८ (२)/पोल-१(अ) 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक:- २७ जुले, २०१८ 


शासन आदेश :- 


महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ च्या कलम २२ मधील तरतुदीनुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने राज्य पोलीस सेवेतील पोळीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त, 
मोटार परिवहन संवर्गातील खालील पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
ठिकाणी करण्यात येत आहे :- 


अ. | अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
क्र 
षि श्री. नेल्सन पिटर पिंटो | सहायक पोलीस आयुकत, मोटार | सहायक पोलीस sya, Ale 
परिवहन कार्यशाळा, पुणे परिवहन कक्ष, पुणे हहर 
2. वर नमूद अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य 


मा. न्यायालयाचे आदेश, तसेच निवडणूक आचारसंहिता असल्यास, ते विचारात घेऊन तात्काळ पुढील 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


3. संबंधित अधिकाऱ्यास बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी यांनी 
कार्यमुक्त करण्याबाबतची आवऱ्यक कार्यवाही करावी व संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी 
रुजू होऊन तसा अहवाल शासनास सादर करावा. 


४. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१८०७२७२३५२१४३४२९ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Kailas A. Gaikwad 
IN, o=Gi Of Mahi ht =H 


K | A G k d° tment, postalCode=400032, st=Maharash: 
allas alKWa 2.5.4.20=b3 labfcb1894c4c597cc944f1 9a89f474e7b98a 
b46cd241a604d42bb, cn=Kail kwad 
Date: 2018.07.27 23:54:50 +05'30 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
प्रत, 


१. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१८/प्र.क्र.१५८ (२)॥/पोळल-१(अ) 


२. मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा. राज्यमंत्री (गृह) (दाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, मोटार परिवहन विभाग, पुणे, 

८. पोलीस आयुक्त, ठाणे/पुणे 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/पुणे 

१०.संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत), 

११.निवडनस्ती, कार्यासन पोल-१(आ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


